ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगांव जि. पुणे येथील 
मुख्य व निवासी इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१६५/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२. 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/ग्रारुघोडेगावमुइवनिवाबांधकाम/६५९१-५९२/२२ दिनांक १८.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन दि. 


१८.०५.२०२२ च्या पत्रामध्ये नमूद केळे आहे की, ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगांव जिल्हा पुणे येथील 


ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत ३० वर्षापूर्वीची जुनी व अपूरी असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. 


त्यामुळे सदर ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचे नवीन टाईप प्लॅन प्रमाणे बांधकाम करणे आवश्‍यक आहे. 


ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगाव जि. पुणे येथील मुख्य व निवासस्थान इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 


आराखडे मान्यतेकरीता सादर केले होते. सदर ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य व निवासी इमारत 


बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक 


१, घोडेगाव यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, पुणे , 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, पुणे तसेच उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे व जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे यांनी 


साक्षांकित केले आहे. सदर अंदाजपत्रक हे सन २०२१-२०२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा आयुकक्‍्तालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१६५/ आरोग्य-३अ 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगाव जि. पुणे येथील मुख्य व निवासस्थान इमारतीचे 


बांधकामास सोबत जोडण्यात आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार अनुक्रमे रु. २१,४८ 


,२९,९००/- (रुपये एकवीस कोटी, अठ्ठेचाळीस लक्ष, एकोणतीस हजार, नऊशे फक्त) व 


रु.५,७५,६७,७३१/- ( रुपये पाच कोटी, पंच्याहत्तर लक्ष, सदुसष्ठ हजार, Beal एकतीस फक्त) 


इतक्या LAHAT खालील अटी व ATA अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अटीव शर्ती :- 


१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


२) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत AHIR 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 


सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 


खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 


करण्यात याव्यात. 


४) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 


कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१६५/ आरोग्य-३अ 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


९) सदर रुग्णालय G+ २ असून, सदर इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४२३५.५८ चौ. मी. असून, 


बांधकामाचा दर रु.२६,०००/- प्रती चौ. मी. आहे. 


१०) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


35 सदर बांधकामांवरील खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, 


(०१) (३) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- 


मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार सचिव समितीने 


दि.०५.०८.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१०२/२०२२/इमा-२, दि.०७/०६/२०२२ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या 
शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१६५/ आरोग्य-३अ 


पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८३०१७४४१५८९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


९. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 

D F F p A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5012a77 
6fbe5072661d97c2c5609, 

N | VA RTTI| pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C 
689, 
serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310AE 
753E395A89FFA7C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 
Date: 2022.08.30 18:17:44 +05'30' 

अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१६५/ आरोग्य-३अ 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Hosp 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Construction of Rural Hospital Building at Ghodegaon Tal. ambegaon Dist Pune 


Particulars of Scope 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 
1 |(a) Building proper (Built Up Arca - Sq.m) 


~__ RECAPITULATION SHEET 


Cost Rs. 


Component Wise 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


Ground Floor 1718,51|Sq.M 
First Floor 2014.01/Sq.M “7 28,000 11,85,96,.240 
Second Floor 503.06]Sq. M 
TotalB.U.A.=  4235.58|/Sq.M _ [1500०1०७0७ 11,85,96,240 
(७) Rain/ Roof Water Harvesting 5.00,000 
(c) Ramp For Handicaps 1,00,000 
(d) Furniture 4235.58x70%=2965 2965 5000 1,48,25,000 
Sub Total (b+c+d 1,54,25,000 
2_|Water Supply & Sanitary Works | 5%०(0)  —— CSC—CC* Ssh rt (22 
3 {Electrification Internal 5% of (8) 59,29,812 
External 6% of (a) 71,15,774 
Fire Fighting Arrangements etc. 25,00,000 
ES _ a se = oe _|Sub Total (3) 
. poe : ___ Sub Total (A) 
<< ः MISCELLANEOUS ITEMS _____ _ शि य. 

(i) Compound Wall & Gate (Rmt) LS 10.00,000 
(li) Internal Roads (Rmt) LS 25,00.000 
(iii) Development of Ground, Horticulture वि 1,00,000 
(iv) Land Scaping | Ls 1,00,000 
(४५) Soil Investigations & Detail Land Survey LS 1,00,000 


iD) Retaining Wall 


000 ee ee 02) ______|Sub Total (B) 53.00,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) 16,07,96,638 
~f poe De ter en a eee eee a en ares ee een 
AC)[OPTIONALITEMS ____________________ ee as _ 
1 TUnderground Water Tank for R/W Harvesting 500000 
2 |Water Main Storage and pump house, borewell 10,00.000! 
3 JAB Room, Area lighting, Pumps. Generator 10,00,000! 
4 [Air Conditioning 20,00,000) 
5 Lifts | 25.00,000 
i 6 |CCTV, LAN | 15,00,000 
| 7 Icentrat Oxygen System | | 20.00.000 
| i HAVC Modular OT | 75,00,000 
wy 0200002) महड 'ज50०००% 
|. Sub Total (८) 1,80,00,000 
ee ee ee 2. Project Cost (P)= (A) + (8) +(C 17,87,96,638 
(0) 1060४31093 वाड तात > = य. 
! (i) Contingencies 4% on (8) 47,43,850 
er aie email ~~ (ii) GST "42% on(P) | 214,55,59 
oe i ~~" ili) Price Escalation 5% on (P) 89,39,832 
Sa a कडी ककधलककावकमक, (iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 8,93,983 
Sub Total (D) 3,60,33,261 
[ 7 a — र TOTAL COST OF PROJECT(TPC) — (A+B+C+D) 21,48,29,900 
धि | क _ pecs eee (A | eee eee |_| eae 
"PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost ‘= Rs ______28,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work ‘= Rs ______.3.670 /Sqm 
१॥) Water Supply = Rs _____ 1,400_/5वगा 
(iv) For (i) + (ii) + (iti) ‘= Rs ___ 33,070 /Sqm 
a Paget 


Scanned with CamScanner 


Resi 


Name of the Department : Public Health Department 


Dist. Pune. 


Unit Rate Norms 
Rs Per 


(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


Name of Work : Construction of Staff Residential Quarters at Rural Hospital at Ghodegaon Tal. Ambegaon 


Cost Rs. 


Component Wise 


Residential Quarters -Type-ll fF 
Ground + Fourth Floor ; 830.80/Sqm |] 28,000 
Residential Quarters -Type-III ee ee ee 
First+ Third Floor Sqm sd 28,000 
Residential Quarters -Type-IV ; | a 
Ground Floor — 28,000 37,06,360 
aa Total B.U.A. = Sub Total (a 
b) Rain/ Roof Water Harvestin ee ee 5,00,00 शिश 
८) Ramp for Handicaps [| 1,00,00 
Sub Total ( b+c 


Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) 


Electrification _ ___Internal धी 5% of (8)_ 
External 6% of (a 


Fire Fighting Arran Arrangements etc. ___ 


MISCELLANEOUS ITEMS ao 
(i) Compound Wall 


(ii) InternalRoad | 


(B 


(iii) Development of Ground. 


w 
Cc 
low 
4 
o 
=| = 
ed 53 
uo 
in| S 
oO 
wo 
oOo .०>1 [>] 


22.23.22 


18,52,690 


45,75,918 
4,40,82,408 


(iv) Parking 
(v) Land § Scaping 

(vi) Soil Investigation 
(vii) RCC Drain 

(viii) Dismaintling 


wn 

c 

so 

न्न 

° 

=j-| | [8 
१०| ov -*| 2, 9 or 
o] ७ ol aio & lo 
-। -  -| ->| 2 So 
ol ७ Ol alo oO 
6 6 aials र 
७] o| 6! aia ao 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 


| (C) |OPTIONAL ITEMS 


Sub Total (८ 


Project Cost (P)= (A) + (8) + (८ 4,77,32,408 


| (D) [PROVISIONS 
i) Contingencies 4% 0॥ (a 
___(ii) GST 12% on (P 
_(iii) Price Escalation 5%on(P) 
iv) Labour Insurance 0.5% on (P 
Sub Total (D 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC 


PLINTH AREA RATES FOR 


{i) Bldg Proper Cost ‘= Rs 28,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work ‘= Rs ___ 3.458 /Sqm 
(iii) Water Supply ‘= Rs 1,400 _#Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) = Rs 32,858 /Sqm 


Page | 


Say Rs. Lakhs 


1,50,000 
2,00,000 
Sub Total (B 36,50,000 


a 
N 
wt 
“उ 
o 
o 
खळ 


5,75,67,731 


575.68 


A+B+C+D 


Scanned with CamScanner 


